जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक 
कार्यक्रम सन २०२४-२५ अंतर्गत निधी 
वितरण . 

(मागणी क्रमांक टी-९ वेतन) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/ प्र.क्र. ०३ / कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ०४ ऑक्टोबर, २०२४. 


वाचा :- 

१. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०२४. 

२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दि.२५.०७.२०२४. 

३. शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र.बीयुडी-२०२४/ प्र.क्र.०३/ का-०६, 
दि.८.०४.२०२४, दि.७.०६.२०२४, दि.२८.०६.२०२४, दि.७.०८.२०२४, दि.२९.०८.२०२४ व 
दि.९.०९.२०२४ (APJ). 

प्रस्तावना : - 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.२५.०७.२०२४ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील निधी वितरणासंदर्भातील सूचना निर्गमित करण्यात आल्या 
आहेत. या नुसार वित्त विभागामार्फत जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत आर्थिक वर्ष 
सन २०२४-२०२५ चा अर्थसंकल्पित निधी प्रथम नऊमाहीकरीता (डिसेंबर, २०२४ अखेर) ६० टक्के 
मर्यादेत वितरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या अनुषंगाने सद्यस्थितीत वित्त विभागाने 
जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत ०१-वेतन या उद्दीष्टाकरीता अर्थसंकल्पित 
तरतूदींच्या ५६% मर्यादेतीळ निधी अर्थसंकल्पिय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणालीद्वारे 
(BEAMS) वितरणासाठी उपलब्ध करून दिलेला आहे. 


संदर्भाधीन क्रमांक 2 येथीळ झासन निर्णयान्वये जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक 
कार्यक्रमांतर्गत ०१-वेतन या उद्दीष्टांकरीता ४०% मर्यादेतील निधी सर्व संबंधित जिल्ह्यांना वितरीत 
करण्यात आलेला आहे. आता वित्त विभागामार्फत वितरणासाठी उपलब्ध मर्यादेत उर्वरीत तरतूदी 
संबंधित जिल्ह्यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 


आदिवासी विकास विभागाच्या “कार्यक्रम खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-९ या खाली 
सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांकरीता रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे 
निधी संबधित जिल्हाधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन निर्णयान्वये निधी वितरीत करण्यात येत असलेल्या बाबींव्यतिरिक्‍त इतर बाबी 
तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन परिपत्रकात नमूद बाबींकरीता आवश्‍यकतेनुसार निधी 
वितरणासाठी शासनास स्वयंस्पष्ट प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. 


३. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणाळीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर 
निधी संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०३/कार्यासन.६ 


करतांना संबंधितांमार्फत राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय 
नियम पुस्तिकेमधील विहीत तरतुदी व अटी शार्तीचे पाळन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


8, सदर शासन निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध 
करुन दिलेल्या निधी मर्यादेत व संदर्भाधीन क्र.१ व २ येथील शासन परिपत्रकान्वये प्रशासकीय 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४१००११७१०३९३३२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 

K | R A N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=68d8b 1 9f123ba59448c0926a91296205b9 


K | S A N R A O a87463f831a2beea0be5cb381a34e8, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=344DE3FF07B9439DD11CAF728255 
ASEBOAODD495EF82F98993 1088637D8211C0, 
Pp A WA R cn=KIRAN KISANRAO PAWAR 


Date: 2024.10.04 11:29:30 +05'30' 


(किरण कि. पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

३. आयुकत, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

४. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

५. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

६. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 
७. जिल्हाधिकारी(सवी. 

८. प्रकल्प अधिकारी (सवी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी. 

१०. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

११. वित्त विभाग (व्यय-१४/अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०३/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०३/कार्यासन-६, दि. ०४ ऑक्टोबर, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ. जिल्ह्याचे नांव बाब | सन २०२४- | सदर शासन नियंत्रक अधिकारी 
क्र. क्रमांक २५ निर्णयान्वये 
अर्थसंकल्पि वितरीत 
य तरतूद | करण्यात येत 
असलेली 
तरतुद 
| 9 | २ ३ | 8 | ५ & 
मागणी क्रमांक टी-०९ 
२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती,इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण 
ह्य (३१) (०३) जिल्हा ठाणे (२२२५ ई०७१) ०१-वेतन | १५०००.०० २४००.०० जिल्हाधिकारी, ठाणे 
२ | (३१) (92) जिल्हा नाशिक (2224899) ०१-वेतन | ९३०००.०० १४८८०.०० | जिल्हाधिकारी, नाशिक 
३ | (३१) (१३) जिल्हा धुळे (२२२५ई१७८) ०१-वेतन ६९००.०० ११०४.०० जिल्हाधिकारी, धुळे 
| 8 | (39) (१४ जिल्हा जळगाव (222489219) ०१-वेतन २२००.०० ३५२.०० | जिल्हाधिकारी, जळगाव 
५ | (३१) (94) जिल्हा अहमदनगर (2224 ई१९६) | ०१-वेतन ८४००.०० १३४४.०० | जिल्हाधिकारी, अहमदनगर 
६ | (39) (१६) जिल्हा नंदुरबार (२२२५ ई२०२) ०१-वेतन | १३२००.०० 2992.00 | जिल्हाधिकारी, नंदुरबार 
। ७ | (३१) (२०) जिल्हा नांदेड (२२२५ इ२४९) ०१-वैतन | ६०००.०० ९६०.०० | जिल्हाधिकारी, नांदेड 
८ | (३१) (२४ जिल्हा हिंगोली (2224 ई२८५) ०१-वेतन ७०००.०० ११२०.०० | जिल्हाधिकारी, हिंगोली 
९ । (३१) (24) जिल्हा नागपूर (2224 ई२९४) ०१-वेतन 3९००.०० ६२४.०० | जिल्हाधिकारी, नागपूर 
| १० | (३१) (२७ जिल्हा भंडारा(२२२५ ई३११) ०१- ६०००.०० ९६०.०० | जिल्हाधिकारी,भंडारा 
| ११ | १ | (३१) (२८) जिल्हा चंद्रपूर (२२२५ ई३२९) ०१-वेतन | ३१०००.०० ४९६०.००| जिल्हाधिकारी,चंद्रपुर 
१२ | (३१) (२९) जिल्हा गडचिरोली (२२२५ ई३३८) | ०१-वेतन | ३०८५६.०० ४९३६.९६ | जिल्हाधिकारी,गडचिरोली 
१३ | (39) (30) जिल्हा गोंदिया (२२२५ ई३४७) ०१-वेतन ४४३७.०० ७०९.९२ | जिल्हाधिकारी,गोदिया 
| a (39) (39) जिल्हा अमरावती (2224 $348) | ०१-वेतन 8400.00 9420.00 | जिल्हाधिकारी,अमरावती 
१५ | (39) (३३) जिल्हा यवतमाळ (२२२५ ई३७४) ०१-वेतन | १५२५०.०० २४४०.०० | जिल्हाधिकारी,यवतमाळ 
१६ | (३१) (३६) जिल्हा पालघर (२२२५ ३४०९) ०१-वेतन | ३१२८०.०० ५००४.८०। जिल्हाधिकारी, पालघर 
मागणी क्रमांक टी-०९ एकूण २८३९२३ |)  ४५४२७.६८ 
Digitaly signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 
KIRAN sa 
KISANRAQ esi 
PAWAR Co cn=KIRANKSANRAOPAWAR 


Date: 2024.10.04 11:29:54 +05'30' 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


